राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त 
महामंडळ , नवी दिल्ली. 

सन २०२१-२२ करिता भागभांडवल 
अंशदान वितरीत करणेबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मौआमं-२०२२/प्र.क्र.३९/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा : 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून,२०२१. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 

३) उप व्यवस्थापक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचे पत्र 

क्र.मौआम/भाग भांडवल/२०२२/१८६, दि.२७ जानेवारी, २०२२. 

४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०२२. 

प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी feel या महामंडळास देशातील 

अल्पसंख्यांकांच्या विकासाकरिता राबवावयाच्या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा हिस्सा म्हणून 
राज्यातील अल्पसंख्यांक लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्यात आलेले रु.७१.५७ कोटी एवढे 
भाग भांडवली अंशदान राज्य शासनाने द्यावयाचे आहे. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय अल्पसंख्याक 
विकास एवंम वित्त निगम, नवी दिल्ली या महामंडळास सन २००२-०३ ते सन २०२०-२१ या 
कालावधीत भाग भांडवलातील अंशदान म्हणून एकूण रु.२६.४२ कोटी इतके भागभांडवल वितरीत 
करण्यात आले आहे. सन २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत या योजनेकरिता 
भागभांडवल वितरणास नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय 
अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळास सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५०.०० लाख इतके सुधारित अंदाज निश्चित करण्यात आले आहे. 
सुधारित अंदाजाच्या ६० टक्के मर्यादेत रु. ३०.०० लाख (अक्षरी रुपये तीस लाख फक्त) इतके भाग 
भांडवली अंशदान म्हणून राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली या 
महामंडळास वितरीत करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. हे भाग भांडवल वितरीत 
केल्यानंतर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाकडे महाराष्ट्र शासनाचे एकूण वितरीत 
भागभांडवल रुपये २६.७२ कोटी इतके होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


२. उपरोक्त भाग भांडवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली यांना 
प्रदान करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” आणि उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एक रकमी पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात 
यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. (E.C.S) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांचे नावे काढण्यात यावा. 


४. वरील भागभांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक झेडई-२, 

४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, 

०२, समाजकल्याण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०१) महामंडळांना सहाय्य 

(०१) (03) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाला भागभांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम), 

(४२३५०२४२) 

32, अंशदाने 


५. " सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ व दि.१७.०३.२०२२ मधील 
अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरून, तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.१०३१/१४७१, दि.२५ मार्च, २०२२ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१२९/२०२२/व्यय-१, दि. ३१ मार्च, २०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. ” 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२०५४५८६३१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


DINESH MADHAVRAO ® 
SONAVANE 


(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 

2) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा ), मुंबई/नागपूर 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवंम वित्त महामंडळ, नवी दिल्ली 
४)उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) अवर सचिव (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी कृपया सदर 
रक्कमेचा धनादेश “Managing Director, National Minorities Development & Finance 
Corporation, New Delhi” या नावाने संबंधिताना देण्यात यावा. 

६) व्यवस्थापकीय संचालक, ASM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 

८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई 
qo) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 

११) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१२) रोख शाखा व का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

93) निवड नस्ती, का.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


